SP py 


स्तो > | TO 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muth 


आर'ता 
ulakshmi'Research Academy 


(८-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


LR Lh th th Hh HA Hh th Hh Hh Hh Hh Hh th HA th th Hh th Hh h h h 


प्रकाशक : 


९ श्री वज्रेश्वरी योगिनी देवी संस्थान 0 


रजि. नं. अ/ १९२ (ठाणे), 
मु. पो. वज्रेश्वरी, ता. भिवंडी, जि. ठाणे, 
फोन : ०२५२२-२६१२४९. 


आवृत्ती - ३००० Ke 
स्वागर्त GAT In §yplic Domain. Digtized il IN 


RR 


SR RHR RHR RRR RA ALA R R फ क 


मुद्रक 
सोना प्रिंटस्‌ 
७, खुशाली निवास, रामबाग लेन, मुलजी नगर समोर, 
एस. व्ही. रोड, बोरीवली (प.), मुंबई - ४०० ०९२. 
टेल : ०२२-२६६९४ ११८४ 


E-mail : sonaprints@rediffmail.com 


R) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Hh th tA th HA tA Hh HR HA HA HA Hh HA Hh HA H Hh HA hA h hh 


HA HA Hi HA A ea पा 


“ ह्यापैकी कोणताही एक मंत्र घेऊन नेमाने जप करावा ” 


AG atc 
ce 
ech 
५५३ 
FB 
do 4 
by F 
E q£ 
EE 
E Us 
lad 
‘Er ay 
40 E 
FB 


UF eaf ४४12४ [०४ HA 


LRR eR oR hth 


LR HA EB Iñi 


।। श्री ।। 
।। श्री वज्रेश्वरी योगिनीदेवी स्तोत्र ।। 


श्री गणेशायनम: श्री गजानना गणपती । करावया वज्राई स्तुती ।। मस्तक हे 
चरणावरती । मंगलमूर्ती मोरया ।।१।। देवी सरस्वती चरणी । वारंवार हीच 
विनवणी ।। चालवी हातीची लेखणी ।। शब्द भांडार खुले करुनिया ।।२।। सद्गुरु 
दत्तात्रयासी स्मरून | भक्तिभावे साष्टांग नमन ।। कृपादृष्टी असो पूर्ण । वज्राई 
स्तुती करावया 11311 माझिये कुळीची कुलदेवता । माहूरवासी रेणुकामाता l| 
पूर्णकरिया मनोरथा । लाड पुरवी मनीचे ।।४।। हे आदिशक्ती ईश्वरी । आई 
वज्राई वज्रेश्वरी ।। तुझिया कृपे बोले वैखरी । महिमातव गावया ।।५।। धरिले 
म्या तव चरण । भक्तिभाव पूर्ण 11 रुप हे सगुण । मोहवी मना 11811 कृत युगी 
ऐसी कथा । गुरुवसिष्ठ यज्ञकरिता । विघ्न आणिले इंद्र देवता । यज्ञाचिये स्थळी 
oll इंद्राने वज्र सोडिता | रामचंद्रासवे युद्ध होता ।। शक्तिबाण श्रीराम टाकिता । 
इंद्रवज्र मोडले ।।८।। इंद्रवज्र मोडुनी । प्रगटली वज़ेश्वरी तयातुनी 11 इंद्रदेव 
शरण चरणी । भक्तिभाव प्रेमे 11911 वज्र मोडुनी प्रगटे शक्ती । रामचंद्र वज्रेश्वरी 
म्हणती 11 नाथसंप्रदायी भक्त होती । ऐसी गाथा नवनाथ पुराणी ।।१०।। त्रेता 


x ; 
CC-0. In Public Domain. Digtized tS Muthutakshmi Research Academy 


Lh Lh Lh Hh Hi LA LA Hh HR LA LA HA LA LA tA LA LA LA HA LA HA R LR 


1h Hh फक्रफा्मरमफफ 


युगी प्रलटसी 1 भक्त संकटी धाव घेसी ।। निर्गुण ब्रह्म सगुण होसी । महिमा 
तव कोणा न कळे ।।११।। वसिष्ठ मुनी करिता यज्ञ । इंद्रदेवे आणिले विघ्न 
।। तूच करिसी निवारण । कथा ऐसी पुराणी ।।१२।। इंद्रवज्र त्वा गिळिले । 
नामाभिधान वज्रेश्वरी पडले 11 जयजयकारे आनंदले । सारे भक्तजन | ।१३।। 
कली काल नाम दैत्य । जाहला असे उन्मत ।। देव-ऋषी झाली त्रस्त । द्वापार 
युगाते ।।१४।। लोलीलाक्ष, चंडवेगू, दुर्धर । तुंगभद्र, कुशील, दंतुर ।। कोल 
महारथी ऐसे असुर । जारण मारणा करिती ।।१५।। देव-ऋषी सारे भजती । 
भक्तिभावे स्तवन करिती ।। शुद्ध भाव हा चित्ती । आदिशाक्ति प्रसन्न करण्या 
।।१६।। ऐसे संकट ओढवले । आई भवानी जगन्माऊले ।। दावी सामर्थ्य आपुले 
। भक्त संकटी असता ।।१७।। तू असशी निर्गुण । व्हावे भक्तास्तव सगुण ॥। 
करी अमुचे रक्षण । कलीकाल दैत्यापासूनी 1 19¿ 11 म्हणती कोण तुझ अनंता 
| अपरजा, पुर्वजा, जगन्माता ।। चराचरी तुझीच सत्ता । जगदंबे भवानी ।।१९।। 
तू पूर्ण ब्रह्म चित्‌शक्ती । आदिमाया आदिशक्ती ।। द्वैत आणि srl । तूच 
तू परब्रह्म ।।२०।। आता व्हावे प्रसन्न । निर्गुण असता व्हावे सगुणा ।। हेची प्रार्थिती 
कर SGO. In RaDa 0७1२९५५ एप्प आ ामशिकीरी/्वश्रसीगिनी, 
(५) 


Hh Hh HA HA th Hh Hh HA LA LA Lh Lh HA HA LA LA LA HA LA LA LA A R 


PITTS: 


वज्रेश्वरी ।। धाव अंबेझडकारी । आता विलंब न करी 112211 देव-ऋषीची हाक 
ऐकूनी । त्रिगुणात्मक झाली त्रिगुणी ।। द्विभुज रुपे प्रकट होऊनी 1 कलीकाला 
संहारिसी 112311 पाहूनिया वज्रेश्वरी । द्विभुजा त्रिशूलधारी ।। देवेंद्रासह वंदिती 
सारी । ऋषी मुनी गणही 11२४।। वज्राईचे भक्त । जाहले आनंदित 11 अतिउल्हासे 
गाता महिमा तियेचा ।।२५।। जेवी अंबाबाई कोल्हापुरात । तुळजा भवानी 
तुळजापुरात । देवी रेणुका माहुरात । तेवी वज्राई वञ्रेश्वरीत ।।२६।। उमा, पार्वती, 
शांभवी । शिव-शक्ती महादेवी ।। योगिनीदेवी वञ्राई । नदी तेजजा काठी ।।२७।। 
वज्रेश्वरी तीर्थ क्षेत्र । ated नामे प्रख्यात ।। असंख्य येती भक्त । घ्यावया दर्शन 
।।२८।। वञ्राईसवे माता कालिका ही । अंबा रेणुका मना मोहवी ।। महालक्ष्मी 
शेजारी ही 1 भक्तजना तोषवी 1129 1 प्रतिवर्षी वैशाख मासी 1 शुक्ल पक्षी प्रतिपदेसी 
।। पालखीच्या सोहळ्यासी ।। भक्तजनांची ही दाटी ।।३०।। असुराते संहारूनी । 
भक्तजना रक्षिते जगत्‌ जननी ।। करितसे लीला त्रिभुवनी । ऐसा अगाध महिमा 
113911 गोधडेबाबा नामे संत | वज्राईचे परमभक्त ।। निर्गुण अवस्था होऊनी प्राप्त 
| मोक्षपदा पावले ।।३२।। संताचिये प्रेमापोटी । राहते वञ्राई तेजजाकाठी ।। 
भक्तजना देते भेटी । निष्काम भक्ती करिता ।।३३।। चिमाजी आप्पा करिता नवस 


(६) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


LF LA Hh HA HA LA LA LA LA Lh LA LA LA HA LA HA HA Hh H HA HA h ch 


LR HR LR HR tR पी 


| वज्राई पावली तयास ।। बांधिले किल्ल्यासम देऊळास | साक्ष असे आजही ।।३४।। 
नवसालागी पावते । संकट समयी धाव घेते ।। भक्त मनोरथ पूर्ण करिते । आई 
वज्रेश्वरी 113411 निपुत्रिका पुत्र होईल । धन धान्य समृद्धी मिळेल ।। प्रपंची सौख्य 
लाभेल । सेवा करिता वजञ्राईजी ।।३६।। अखंड नाम अंतरी जपता 1 भव भय 
हरेल चिंता ।। येतसे मनी वैराग्यता । मिळे तया मोक्ष ।।३७।। करावी आता त्वरा 
| Gated पाय धरा ।। तरुनिया जावे संसारा । याच जन्मी ।।३८।। धरुनिया 
वञ्राई चरण । प्रार्थितसे भक्तिभाव पूर्ण ।। करिल जो स्तोत्र पठण । कृपा करी 
तयावरी ।।३९।। वञ्राईला WET । करिल जो स्तोत्र पठण ।। तयाचे मनोरथ 
पूर्ण । होतील वज्राई कृपे ।।४०।। आता विनवणी एक । ऋषी मुजी तुझे भ्रक्त 
अनेक ।। मी तर अजाण बालक | ठाव देई चरणी ।।४१।। करिता तुझे गुणगान 
| अंतर्मुख होवो मन ।। विसरुन जावो देहभान । कृपा ऐसी करी ।।४२।। कर 
हे जोडुनी । मस्तक ठेवीत चरणी ।। द्वैत न राहो मनी । हेची मागणे ।।४३।। 
जड़मूढ मी अज्ञान । अपराध माझे पोटी घालून ।। दाबुनिया तुझे चरण । उद्धरी 
घे मजला ।।४४।। चराचरी भरुनी उरसी । चारी युगे लीला करिसी ।। उमा, रमा, 


सावित्री ER । द्वैत 
(७) 


HAHAHAHAHAHA 


LR LA Hh A 


होऊन रंगून जासी 11 लय तो ही तूच करिसी 1 खेळखेळसी नानापरी ।।४६।। 
तुझे करिता स्तवन । चारी वेद होती मौन 11 मंदमदी मी अज्ञान । बोबडी वाचा 
बरळत असे ।।४७।। पातकी मी हीन-दीन । दावूनिया तुझे चरण 11 आता चुकवी 
जन्म-मरण | तुझिया कृपे करुन ।।४८।। जागृत असे हे स्थान । करिती जे दुर्वचन 
।। वज्राई करी तया शासन । सौख्य ना लाभे संसारी ।।४९।। दुर्जनाते संहारुनी 
I संतसज्जना सांभाळुनी ।। करिते लीला जगत्‌ जननी । युगानुयुगे ।।५०।। 
जयापरी तू वदविले । तैसेची गे लिहीले ।। भक्तिप्रेमे चरणी अर्पिले । स्तुती सुमने 
स्वीकारी ।।५१।। तुझा वास हो मम हृदयी । वरदहस्त शिरी ठेवी ।। प्रपंच दु:ख 
ना दावी । मागतसे ही विद्या ।।५२।। 


।। श्री बञ्रेश्वरी योगिनीदेवी स्तोत्र संपूर्णम्‌।। 
।। श्री बद्धे धरी जगदम्बार्पणमस्तु ।। 
Ll शुभम्‌ भवतु ।। 
— YA 


(¿) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


LR HA HA HA LA HA th Hh Hh tA Hh th Hh tA Hh Hh Hh tA a HA HA A h 


LR LA th ee Hh th th tA A पा 


।। श्री राम।। 
पाशांकुशांमृत कपालक मातुलिंगं | चापेशु संगत करां मरुणां त्रिनेत्रा ।। 
श्रीमत त्रिकोणपर दैवत दाक्षिणस्थां । वज्रेशवरी भगवतीं परि पूजियामि ।। 


— (QO 
।। श्री बज़ेश्वरी देवी आरती।। 


जय देवी जयदेवी वज्रेश्वरी आई । भक्तांसाठी धावत येशी लवलाही ।। 
अजय तु सुरमुनीड़ंद्रा वर दे त्रिपुरारी । कलिकालासुर त्याने माजुनिया भारी ।। 
दंतुर दुर्धर कुशिला घेई सहकारी । लुटुनी होमद्रव्या सुरभागा हारी ।। 
धेनूवत्सा वधितो कोणी न प्रतिकारी । सुरमुनि विप्रा तापद पळवी कांतारी ।। 
हाहाःकार उडोनी भूकंपित होई 1 भक्तांसाठी धावत येशी लवलाही ।। १ ।। 
दुःखे बुडतो माये तारी आम्हासी । ध्याता सुरमुनि तुजला धावुनिया येशी ।। 
दर्शन देउनी त्याते अभया पाठविशी । मंदाग्नी तुंगाद्री निर्भय स्थळ देशी ।। 
तेथे सुररिपू दानव गती कुंठीत करिशी । जवळी वाहे सरिता सरला निर्मळशी ।। 
माये प्रेमे कथिशी पुढती जे होई | भक्तांसाठी धावत येशी लवलाही ।। २ ॥। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 
th 


LF LR HA HA HA HA HA HA HA HA Hh HA Hh a a पा 


धनदा हाते कुशिला दंतूर तुंगशी । स्कंदा हाते वधवुनी विजया वरविशी ।। 
कोलासूर, सुरपती सुत हाते मारविशी । समरी दानव गिळीता शस्त्राअस्त्राशी ।। 
सुरपती कोपूनी मस्तकी टाकी आयुधाशी । पावे भंग तयातुनी अवतार घेशी ।। 
रुप व्दीभूजा हाती खडग्गदा घेई 1 भक्तांसाठी धावत येशी लवलाही ।। ३ 1 
निर्गुण असशी तरीही सगुणरुपी धरिशी í मातृक आदिकात्यायनी गणचामुंडाशी ।। 


समरी. आणून. मी दे. दानव. सैन्याशी. । लोहित चंडव्देशा: सिंहवत्काशी L 


मारुनी कलिकालाने मुक्ती त्या देशी । पाहून सर्वही करिती जयजयकाराशी 11 
वासव सुष्टमुनी सर्वही लागती ते पायी | भक्तांसाठी धावत येशी लवलाही 11 ४ ।। 
कलियुगी भक्तांसाठी राहसी या ठाया । जवळी रेणूकाही कालिकामाया ।। 
भक्तीभावे नमितां पूजुनि तवपाया । रवि शशि हे तू सर्व ही जाळूनी आपदाया ।। 
वदविशी तुंची माते शक्ती न यशगाया | भवनिधी तारुनी त्रयंबक काशिनाथाया ।। 
सहचर बलिरामासह उध्दगिरे आई । भक्तांसाठी धावत येशी लवलाही ।। li 


।। श्री वञ्रेशवरी अंबे को जय ।। 


(९०) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


LF HR HA LA LA LA LA LA LA LA LA HA LA Hi HA HA LA HA HA H HA HA पी 


LR HA Hh HA Hh HA HA tA HA HA A h A HA HA A A hh h hA 


11 बज्रेशवरी संस्थान ath साजरे होणारे उत्सव | | 
महिना व तिथीसह 


q) चैत्र शु. प्रतिपदा ते चैत्र शु. नवमी (रामनवमी) 
- वासंतिक नवरात्र उत्सव सोहळा 
- श्री रामजन्म उत्सव 
२) चैत्र शु. पौर्णिमा 
- श्री हनुमान जन्मोत्सव 
- तसेच श्री गोधडेबाबा समाधीपूजा उत्सव 
३) चैत्र वद्य चतुर्दशी चैत्र अमावस्या वैशाख शु. प्रतिपदा 
- श्रीची यात्रा प्रारंभ व श्रीची महापूजा 
- रात्रौ ९ वा.दिपपूजा. 
- रात्रौ १२ वा. श्रीची पालखीतून मिरवणूक 
टिप - श्रीची पालखी वैशाख शु. प्रतिपदेलाच रात्री ठिक १२ वा. 
मंदिरातून निघते व दुसया दिवशी सकाळी ७ वा. मंदिरात परत येते. 


CC-0. In Public Domain. Digfigęy by Muthulakshmi Research Acagemyat 


th Hh Hh thh Ath th th hth Hh hth hH th hhh Hh HA 


LF LR LA HA HA Hh HA HA Hh HA HA HA HA Hh HA HA Hh Lh th h h h h 


| | बज्ेश्वरी संस्थान तर्फे साजरे होणारे उत्सव ! ! 
महिना व तिथीसह 


४) अश्विन शु. प्रतिपदा ते अश्विन शु. दशमी (दसरा) 
- शारदीय नवरात्र उत्सव सोहळा 
टिप - दसयाच दिवशी सायं. ४ वा. श्रीची पालखीतून 
मिरवणूक व रात्री ८ वा. दरबार भरवला जातो. 
५) अश्विन वद्य चतुर्दर्शी ते कार्तिक शु. व्दितीया 
- दिपावली उत्सव 
६) कार्तिक शु. व्दादशी कार्तिक शु. पोर्णिमा 
- तुलसी विवाह - त्रिपुरी पौर्णिमा 
मार्गशीष शु. पौर्णिमा 
- श्री दत्त जयंती उत्सव 
- सायं. ५ ते ७ किर्तन 
८) फाल्गुन शु. पोर्णिमा ते फाल्गुन वद्य पंचमी 
- (रंगपंचमी) होलिकोत्सव 


७ 


— 


CC-0. In Public Domain. Digtized KR Rilthulakshmi Research Academy 


' 


LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA HR HA HA HA HA Ha Hh HA Hh h h 


l 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


shmi Research Academy 


AT 


a by Muthula 


